सन २०१७-१८ मध्ये आर्थिक वर्षासाठी बाल 
संगोपन योजनेकरिता लेखाशिर्ष (२२३५ 8९०६) 
अंतर्गतचा निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी -२०१७/प्र.क्र.१०६/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा 9 शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३ दि.१८ एप्रिल,२०१७ . 
२ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ दि.३० जून, २०१७. 
३)  समक्रमांक शासन निर्णय दि. २७.६.२०१७ व दि. १८.८.२०१७. 


प्रस्तावना : 

१. अनाथ, निराधार, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कोटुंबिक 
वातावरणात संगोपन व्हावे याकरिता राबविण्यात येणा-या बाल संगोपन योजनेसाठी सन २०१७-१८ या चालू 
आर्थिक वर्षात रू. ७४७.५१ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर योजनेसाठी सुधारित 
अंदाज २०१७-१८ मध्ये रू. ५९८.०० लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून संदर्भ क्र. 3 मधील दि. 
१८.८.२०१८ च्या शासन निर्णय अन्वये रू. ५२३.२६ लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. सदर 
योजनेसाठी सुधारित अंदाज सन, २०१७-१८ च्या मर्यादेत उर्वरित रू. ७४.७४ लक्ष इतका निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१. आतायाशासननिर्णयान्वये सन २०१७-१८ करीता बाल संगोपन योजनेसाठी मागणी क्र.एक्स-०१ 
लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ,०२, समाज कल्याण, १०२, बाल कल्याण, १५, बाल 
संगोपन योजना (१५) (०१) बाल संगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (2234 Bok), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) , अंतर्गत रू. ७४.७४ लक्ष इतकी तरतूद या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. याकरिता आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. बाल संगोपन योजनेंतर्गत होणाऱ्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात येईल, 
याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 

४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद तपासणी सूची व विभागास लागू होणा-या बाबींची 
पूर्तता होत असल्याने विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारांतर्गत सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

५. शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदींपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची 
काळजी नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. या रकमा खर्च करताना योजनेचे झासन निर्णय, राज्य शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली व या विभागाच्या तसेच वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भांधीन परिपत्रकातील सर्व अटी /शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी -२०१७/प्र.क्र.१०६/का-८ 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०३३११५३९३७५४३० असा आहे. सदरचा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Smita Dattatray 

Nivatkar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
प And Child Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187alef 


Dattatray 
N . ट्‌ 6de2dd57c16934e9cb6672cc02aa258b08, 
=Smita Dattat! Nivatkai 
Ivatkar त Sonar say 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई . 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

मा.मंत्री (म व बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त , महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,म.रा. पुणे. 

उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
संचालक,लेखा व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


